भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०६.१०.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र 
क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.५/२०२०/दहा, दिनांक १८.०९.२०२० आणि २४.०९.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे 
बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 


दिनांक १८.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या. 


श्री.आर.व्ही.निंबाळकर, भाप्रसे, (२००७) 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 


डॉ.एस.जी.कोलते, भाप्रसे, (२०१०) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे. 


श्री.एच.एस.सोनावणे, भाप्रसे, (२०१०) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, ठाणे. 


श्री.एस.के.सालीमठ, 

(भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने 
नियुक्ती) 

उप आयुक्‍त (महसूल), कोकण विभाग, 
मुंबई. 

श्री.पी.के.डांगे, 

(भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती) 

व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा 
ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे 
स्मार्ट सिटी, पुणे. 


आयुक्त, आदिवासी विकास, 
नाशिक. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, पालघर. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, गोंदिया. 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
आणि रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे 
आव्यक असल्याने. 

प्रशासकीय PRIA आणि 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तव आणि 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

भाप्रसेमध्ये पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
झाल्यामुळे नियुक्‍ती करणे 
आव्यक असल्याने. 


भाप्रसेमध्ये पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
झाल्यामुळे नियुक्‍ती करणे 
आव्यक असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ- १०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 

दिनांक २४.०९.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या. 
श्री.विनय गौडा जी.सी., भाप्रसे, (२०१५) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | प्रशासकोौय कारणास्तव आणि 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा | जिल्हा परिषद, सातारा. लोकहितास्तव नियुक्‍ती करणे 
परिषद, नंदुरबार. आव्यक असल्याने. 


श्रीमती वर्षा डी.ठाकूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | भाप्रसेमध्ये पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
(भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नतीने । जिल्हा परिषद, नांदेड. झाल्यामुळे रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
नियुक्ती) करणे आवश्‍यक असल्याने. 
उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१॥॥/959॥॥9.9०७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००६१४४९३१५६०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi Bandekar यी” = 
Deshmukh —__ =zttonte-atosssbsessstnsonstcaszisscstresaca 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


